= असा. क्र. २३९ रजिस्टर्ड नं. एमएच/एमआर/साऊध्र-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


मंगळवार, नोव्हेंबर ७, २००६ / कालिक ९६, शके १९२८ 


मत्त nore 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल वहरण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ.क्रमांक दिले आहेत. 
i 


| भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम ब आदेश 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ नोव्हेंबर २००६ 


अधिसूचना 


| मुंबई विप्रकृत मद्यार्क नियम, ९९४९, 
क्रमांक डौरएनएस. ११०५/प्र. क्र. २/राउशु-२.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास 
असे वाटले की, मुंबई fare मद्यार्क नियम, १९५९ (यात पुढे ज्याचा “ उक्त प्रदान 
नियम ” असा निर्देश केलेला आहे) मध्ये सुधारणा करून ताबडतोब अंमलात 
आणावे आणि म्हणून मुंबई विप्रकृत मद्यार्क नियम, १९४९ (यात यापुढे ज्याचा 
“Seq नियम " असा निर्देश केलेला आहे) याचे कलम ३ च्या परंतुकानुसार तरतूद 
केल्याप्रमाणे हे निगम आधी प्रसिद्ध न करता ते करण्यात यावेत ; | 


(१८२५) 
भाग चार-ब-5३३५ [ किंमत : रुपये 3.00] 


१८२६ . महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., नोव्हेंबर ७, २००६/कार्तिक १६, शके १९२८ «| [TT ETT 


त्याअर्थी, आता उक्त नियमाच्या कलम १४३ च्या उप कलम (२) ब उप कलम 
३ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा त्रापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे खालीलप्रमाणे नियम करीत आहेत, ते असे :-- 


१. या नियमांना मुंबई farsa मद्यार्क (सुधारणा) नियम, २००६ असे. 
संबोधण्यात याने. न 


_ २... मुंबई विप्रकृत मद्यार्क नियम, १९४९ मधील नियम :३३ अंतर्गत बिहोत 
क्रेलेल्या डौएस-६ अनुज्ञप्लीच्या अट क्र. ४ मध्ये “ प्रत्येक मद्यार्कांची बॉटल 
६५० मि.ली. पेक्षा कमी असू aad” ऐवजी “ मद्यार्काची बॉटल too मि.ली. किंबा 
२०० मि.ली. किंबा ६५० मि.ली. इलक्याच परिमाणापेक्षा कमी असू नये" असे 
अंतर्भूत करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


भागचार-ब] महाराष्ट्र शासन.राजपत्र, असा., नोव्हेंबर ७, २००६/कार्तिक VE, शके १९२८ १८२७ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated the 7th November 2006. 


NOTIFICATION 


Bompay PRouiBiTIon Act, 1949. 


No. DNS. 1105/CR-2/EXC-2,— Whereas the Goverriment of Maharashtra 
considers that the following rules further to amend the Bombay Denatured 
Spirit Rules, 1959, should be brought into force at once, and therefore, 
the rule should be made without previous publication as provided 
by the proviso to sub-section (3) of section 143 of the Bombay 
Prohibition Act, 1949 (Bombay XXV of 1949) ( hereinafter referred to 88) 
“the said Act” ) ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of 
sub-section (2) of the said Act, and of all other powers enabling it in that 
behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following 
rules further to amend the Bombay Denatured Spirit Rules, 1959, as 
follows, namely :— 


1. These rules may be called the Bombay Denatured Spirit 
(Amendment) Rules, 2005: 

2. In the Bombay Denatured Spirit Rules, 1959, in FORM D. S. VI 
appended to the rules, in condition 4, for the words, figures and letters - 
“Each bottle shall contain not less than 650 ml. of spirit ”, the words, 
figures and letters “ Each bottle shall contain 100 ml., or 200 ml., or 
not less than 650 ml., of spirit ” shall be substituted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, मुंबई 


